महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) मधील 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब संवर्गात 
सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : पकास-२४२०/प्र.क्र.४२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १३ जानेवारी, २०२१ 


पहा :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : एसएटी १५११/ प्र.क्र.२३/प्र.२, 
दि.९.०६.११ व शासन निर्णय क्रमांक : एसएटी १५११/प्र.क्र.१९/प्र.२, दि.२३.११.१२ 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब संवर्गातील 
खालील अधिकाऱ्याची वर नमूद शासन निर्णयान्वये २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. 
अ. | अधिकाऱ्याचे नाव। शासन | शासन | रकाना-४ परिविक्षा रकाना-६ ।परिविक्षा कालावधीत 
क्र. सेवेत ।सेवेतरुजू | मधील कालावधीत मधील ।समाधानकारकरित्या 


नियुक्ती | झाल्याचा |दिनांका नुसार घेतलेली अर्जित /| कारणामुळे ।पूर्ण केल्यामुळे शासन 
केलेल्या | दिनांक | परिविक्षा | परिवर्तित रजाव | वाढलेला । सेवा ज्या दिनांका 


आदेशाचा कालावधी पूर्ण) कालावधी परिविक्षा | पासून पुढे चालू 
दिनांक होण्याचा कालावधी पूर्ण| ठेवावयाची आहे तो 
दिनांक होण्याचा दिनांक 
दिनांक 


() 
श्री. रतनसिंग ९.०६.११ | ८.०७.११ | ७.०७.१३ ७.०७.१३ ८.०७.२०१३ 
रामसिंग पवार 


२ श्रीमती संगिता | ९.०६.११ | ८.०७.११ | ७.०७.१३ | एकूण ३७ दिवस | १३.०८.१३ ४.०८.१३ 
दत्तात्रय घोडेकर अजिंत रजा २७ 
दिवस व वैद्यकीय 
रजा १० दिवस 


३ श्री.सुधीर हणमंत ।२३.११.१२ | 9.09.93 | ३१.१२.१४ | एकूण २१ दिवस | २१.०१.१५ २२.०१.२०१५ 
महामुनी अजिंतरजा 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांकः पकास-२४२०/प्र.क्र.४२/प्रश्ा-२ 


2. सदरहू अधिकाऱ्यांनी परिविक्षाधीन काळावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्यामुळे 
त्यांची नियुक्‍ती त्यांच्या नावांसमोर रकाना क्र. ८ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून पुढे चालू ठेवण्यात 
येत आहे. 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११३१२५३५७४०२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


gitally signed by Charushila Devendra Cha 
( Of Mahi ht ‘School Education And 


C h a ru $ h I la Deve n d ra मी ति ही b99d7dca0 म्न्ताना sanasniota '1d46bc807768647 
ed 4fF381 6ecf3, 

Cha ud ha rl 7 namiainber. ae aerate 051843ea 1b: कोक -2bOcf60fed 
Date: 2021.01.13 12:57:54 +05'30' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सर्व संचालक 

३. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

४. संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७. संबंधित अधिकारी. 

८. निवडनस्ती 


